उचंगी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता.आजरा, जि.कोल्हापूर 
या प्रकल्पास द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. बैठक -२०२१/(४२४/२०२१/ल पा -१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जून, २०२३ 


पहावे :- 
१) पाटबंधारे विभाग शासन निर्णय, क्र. लपात-८७५/३५८/४९२/८५/ ल पा -१ दिनांक : १९.१२.१९८५ 
२) पाटबंधारे विभाग शासन निर्णय , क्र. लपात-१०९५/१४४६/२३६/९५/ल पा -१ दिनांक : १३.०२.१९९६ 
३) जलसंपदा विभाग शासन निर्णय , क्र. सुप्रमा -१००९/(१८२/२००९) /ल पा -१ दिनांक : ०५.०२.२०१५ 
४) कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांचे पत्र जा.क्र.मकृखोविम /०३ / 
(१७३/२०२१)/प्र.बां-३/७८७ / दिनांक ०८.०२.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

उचंगी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता. आजरा, जि.कोल्हापूर ही योजना मौजे उचंगी येथे कृष्णा खोऱ्यांतर्गत 
घटप्रभा STARS तारहोळ नाल्यावर मातीचे धरण बांधण्यात येत आहे. सदर प्रकल्प कृष्णा खोरे विकास 
महामंडळ अंतर्गत " उर्वरित महाराष्ट्र " या प्रदेश्ांतर्गत आहे. या प्रकल्पाच्या खालील बाजूस एकूण १२ को.प.बंधारे 
प्रस्तावित आहेत. या को.प.बंधाऱ्यातून आजरा तालुक्यातील १० गावांमधील १४८७ हेक्‍टर व गडहिंग्लज 
तालुक्यातील ४ गावांमधील ३१० हेक्‍टर असे एकूण १७९७ हेक्‍टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. प्रकल्पाचा 
एकूण पाणीसाठा १७.४८ द.ल.घ.मी व उपयुक्‍त पाणीसाठा १७.०२ द.ल .घ.मी. इतका आहे. 

सदर प्रकल्पास संदर्भाधिन क्र.१, दि.१९/१२/१९८५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक दरसूची सन १९८४- 
१९८५ नुसार रु. ४८२.७१ लक्ष (रु. चारशे ब्याऐंशी लक्ष एक्काहत्तर हजार फक्त) रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आली होती. या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता प्राप्त होऊन ५ वर्षापेक्षा अधिक कालावधी होऊनही काम 
सुरु न झाल्याने प्रशासकीय मान्यता व्यपगत झाली होती. सदर प्रकल्पास संदर्भाधिन क्र.२ येथील 
दि.१३/०२/१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये रु. १५११.९२ लक्ष ( रु. एक हजार पाचशे अकरा लक्ष AAA हजार 
फक्त) किंमतीच्या अंदाजपत्रकास नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदर अंदाजपत्रक 
सन १९९४-९५ च्या दरसुचीनुसार करण्यात आले होते. तदनंतर सदर प्रकल्पास संदर्भाधिन क्र.३, 
दि.०५/०२/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक दरसूची सन २०१०-११ च्या दरसुचीवर आधारीत 
रु.५८७२.८२ लक्ष (रु. पाच हजार AS बहात्तर लक्ष ब्याऐंशी हजार फक्त ) किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रथम 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. (या पैकी रु. ५५८८.४४ लक्ष कामाप्रित्यर्थ व रु. 
२८४.३८ लक्ष अनुषंगीक खर्च आहे ), तदनंतर दरसुचीतील बदल, भूसंपादनाच्या किंमतीतील बदल, 


संकल्पचित्रातील बदल,नवीन तरतूदी व आस्थापना व अनुषंगिक खर्चातील वाढ इ.मूळे प्रकल्पाच्या किंमतीत 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२१/(४२४/२०२१/ल पा -१ 
झालेल्या वाढीमुळे प्रकल्पाचा द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला होता.सदर 
प्रस्तावाला राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (8(1/0-॥) च्या दि. ०३/०९/२०२१ रोजी झालेल्या ५६ व्या बैठकीत 
छाननी अहवालातील १ ते २७ मुद्दे विचारात घेण्याच्या अधीन राहून, समितीकडून मंजुरीस शिफारस करण्यात 
आली. तसेच प्रकल्प प्रथम कक्षाच्या दि.१९.०१.२०२२ रोजी झालेल्या २३ व्या बैठकीत उचंगी लघु पाटबंधारे 
प्रकल्पास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत नियोजन व वित्त विभागास शिफारस केली. 
तदनंतर संदर्भ क्र. ४ अन्वये कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांच्याकडून 
उचंगी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता.आजरा, जि.कोल्हापूर या प्रकल्पाचा द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव 
जलसंपदा विभाग दरसूची सन २०२२-२०२३ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग दरसूची सन २०२२-२०२३ अन्वये 
अद्यावत करून शिफारशीसह झासनास प्राप्त प्राप्त झाला होता. या प्रस्तावास द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरून शासन पुढील आदेश निर्गमित करीत आहे. 
शासन निर्णय :- 
उचंगी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता.आजरा, जि.कोल्हापूर या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग दरसूची सन 
२०२२-२०२३ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग दरसूची सन २०२२-२०२३ आधारित रु. १४५०१.७७ लक्ष (अक्षरी रुपये 
चौदा हजार पाचशे एक लक्ष सत्त्याहत्तर हजार फक्त ) किंमतीस द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. त्यापैकी प्रत्यक्ष कामासाठी रु. १३८९२.७६ लक्ष ( अक्षरी रुपये तेरा हजार आठडरो ब्यानव्व लक्ष 
शहात्तर हजार फक्त) व अनुषंगीक खर्च रु. ६०९.०१ लक्ष (अक्षरी रुपये सहाशे नऊ लक्ष एक हजार फक्त) इतका 
आहे. प्रकल्पाचा उपशिर्षनिहाय तरतूदींचा गोषवारा परिशिष्ट - "अ" मध्ये सोबत जोडला आहे. 
सदर द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 
१) “उचंगी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता.आजरा, जि.कोल्हापूर " प्रकल्पाची कामे नियोजित वेळेत व द्वितीय 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पुर्ण करण्यात यावीत. 
२) “ उचंगी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता.आजरा, जि.कोल्हापूर " या प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय 
मान्यता प्रस्तावामध्ये अंतर्भुत किंमतीस तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घ्यावी. 
३) सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्याची महामंडळाने कार्यवाही करावी 
४) राज्य तांत्रीक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निर्देशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे 
याची सर्वस्वी जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 
५) "SAT लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता.आजरा, जि.कोल्हापूर " प्रकल्पास निधी उपलब्ध करून देण्यापूर्वी महाराष्ट्र 


सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापन करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२१/(४२४/२०२१/ल पा -१ 
६) सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर द्वितीय सुधारीत प्रशासकीस मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर 
जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च न करण्याची जबाबदारी संपुर्णपणे क्षेत्रिय कार्यालयांची राहील 
योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलीत शासन निर्णय, नियम, Cvc तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित 
निविदा कार्यपध्दती अनुसरणे याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयांची राहील. 
७) “ उचंगी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता.आजरा, जि.कोल्हापूर”या प्रकल्पाची द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
म्हणजे अहवालातील तांत्रीक बाबी निविदा विषयक क्षेत्रिय निर्णय, अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली 
जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्या वेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी क्षेत्रिय 
कार्यालयाची राहील. 

या प्रकल्पाच्या कामावरील खर्च, मागणी मुख्य लेखाशीर्ष " ४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली 
खर्च, १९० " सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (००)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचा 
भाग भांडवल अंशदान (उर्वरित महाराष्ट्र ) (४७०२ ४७९४) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व महाराष्ट्र कृष्णा 
खोरे विकास महामंडळाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या (कार्यासन १४३४ ) अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७५/२०२३, दिनांक 
३०/०३/२०२३ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६२ / व्यय १२, दिनांक २१/०४/२०२३ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता लपा कार्यासनाच्या प्रशासकीय 
मान्यता नोंदवहीत २५९ या अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६१३१७५४४३०५२७ असा आहे. हा sear डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANJIT SHARAD OTARI 


RANJIT Sica, seu 
SHARAD OTARI tesources फणा, 
(रणजीत ओतारी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र - परिशिष्ट "अ 

प्रत, 

१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२१/(४२४/२०२१/ल पा -१ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, यांचे प्रधान सचिव मुंबई 

४. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधानपरिषद/विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य,१/२ मुंबई / नागपूर 

८. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१०. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 

११. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्ण खोरे विकास महामंडळ,पुणे 

१२. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक. 
१३. मुख्य अभियंता, (जसं) जलसंपदा विभाग, पुणे 

१४. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१६. उप सचिव (ae), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

१७. अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ,कोल्हापूर 

१८.अर्थ शाखा-१ व 2, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१९. लपा कार्यासन (संग्रहार्थ ). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०२१/(४२४/२०२१/ल पा -१ 


परिशिष्ट-अ 


(शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्र. बैठक -२०२१ /(४२४/२०२१)/ल.पा.-१, दिनांक: १३ जून, २०२३ चे परिशिष्ट) 
उचंगी लघु पाटबंधारे प्रकल्प ता.आजरा, जि.कोल्हापूर द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता उपशिर्षनिहाय तरतूदी 


अ.क्र 


शिर्ष कामे 


द्वितीय सुप्रमानुसार तरतुद (जलसंपदा विभाग दरसूची सन २०२२- 
२३ व सा.बां.विभाग दरसूची सन २०२२-२३) रू.लक्ष 


ओ- प्राथमिक 


२. | बी- भूसंपादन 


सी -मुख्य कामे 
धरण 
सांडवा 


४. डी - विमोचक 


4 


के-इमारती 


. | एम-वृक्षारोपण 


ळ 


ios 


ओ-संकोर्ण 
पी-देखभाल दुरुस्ती 


: आर-दळणवळण 


को.प. बंधारे 
एकूण शिर्षकामे (अ) 


ब) आस्थापना संयंत्रे व इतर खर्च 


एकूण (अ-ब) 


प्रकल्पाची ठळक वैशिष्टे :- 


oo 


| उचंगी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे । १७९७ हेक्‍टर (ICA) 
सिंचन क्षेत्र 
प्रकल्पाचा एकूण पाणीसाठा १७.४८ द.ल.घ.मी. 
SIMA गुणोत्तर १.३१ (प्रचलित मापदंड १ पेक्षा अधिक) प्रकल्प मापदंडात बसतो 
आर्थिक परतावा दर १२.०८ % (प्रचलित मापदंड १२ % पेक्षा अधिक) प्रकल्प मापदंडात 


बसतो 


पाणीसाठा किमत 


रू. ८२,९६२/- प्रति सघमी (प्रचलित मापदंड रू १,०९,३९८ /- सघमी 
पेक्षा कमी) प्रकल्प मापदंडात बसतो 


Digitally signed by RANJIT SHARAD OTARI 
RANJ IT DN: CN = RANJIT SHARAD OTARI, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 
5 HA RA D OTA R | RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.06.13 17:56:29 +05'30' 


(रणजीत ओतारी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


